कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
कडधान्य पिकांकरीता वाढीव कार्यक्रम राबविण्याकरीता 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा सन २०१८-१९ करीता 
₹ १०६.८० लाख निधी वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसु -२०१८/प्र.क्र.७५/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ डिसेंबर, २०१८ 
वाचा:- 

१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि.२७/०४/२०१८. 
२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. ०२/०४/२०१८. 
३. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण/२०१७-प्र.क्र.३१/१७-अ,दि.२०१७/०४/१९ . 
४. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 

पत्र Do No./1-22018 —NFSM दि. २६/०२/२०१८ 
५. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र NFSM/extn-9/AAP-209¢-98/F .n0.0V/8C/9¢, दि.०९/०३/२०१८. 
६. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे पत्र 

No.2 -16/2018 NFSM, दि. ०१/०५/२०१८ 
७. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. असुअ-१०१८/प्र.क्र.४६ /४-अ, दि.०९/०५/२०१८. 
८. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे पत्र 

No.20-27/2017-NFSM(CA-V), दि.१६/०५/२०१८. 
९. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/रासअसु/निवि१८१९/२२६/१८, दि.३१/०५/२०१८. 
१०. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 

No.3 -16/2017- NFSM, दि.२२/१०/२०१८ 
११. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र-१/राअसुअ/वाढीव कार्य/प्र.क्र.२१/३४१/१८,दि.२५/१०/२०१८. 
१२. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. असुअ-२०१८/प्र.क्र.६९/४-अ, दि.३१/१०/२०१८. 
१३. कृषी, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 

No.CPS 3 -6/2017- NFSM, दि.३१/१०/२०१८. 
१४. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र-१/राअसुअ/वाढीव कार्य/प्र.क्र.२१/३६९/१८,दि.१६/११/२०१८. 
१५. आदिवासी विकास विभागाचे शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्यासन.६, दि.१३/१२/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियांतर्गत समाविष्ट पिकांच्या उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ करणे, शेत जमिनीची 
सुपीकता व उत्पादकता वाढविणे, रोजगारांची संधी निर्माण करणे व शेतक-यांच्या उत्पादनात वाढ करणे ही 
प्रमुख्य उद्दीष्ट आहेत. 

सन २०१८-१९ करीता केंद्र शासनाने महाराष्ट्राकरीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य 
पिकांसाठी (भात, गहू, कडधान्य व पौष्टिक तृणधान्ये (Nutri 088919) ₹ २३९८९.६८५ लाख रकमेचा कृती 
आराखडा मंजूर केला. त्यास केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि.०१/०५/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये मंजूरी दिली आहे. 
चालू वर्षी केंद्र शासनाने सदर अभियानांतर्गत ₹१२००.०० लाख रकमेचा वाढीव कार्यक्रम कडधान्य पिकांकरीता 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु -२०१८/प्र.क्र.9५/४ओ 


मंजूर केला आहे. त्यानुसार सदर रु.१२००.०० लाख (केंद्र हिस्सा रु.9७२०.०० लाख--राज्य हिस्सा रु.४८०.०० 
लाख) रकमेच्या वाढीव कार्यक्रमास दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
केलेली आहे. त्यानुषंगाने केंद्र शासनाने वाढीव कार्यक्रमापैकी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरीता अभियानांतर्गत 
कडधान्य पिकांकरीता केंद्र हिस्याचा ₹६४.०८ लाख निधी वितरीत केलेला आहे व त्या समरुप राज्य हिस्याचा 
₹४२.७२ लाख असा एकूण ₹१०६.८० लाख निधी, रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर वितरीत करण्याबाबत शासन 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. सन २०१८-१९ करीता कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत कडधान्य पिकांकरीता 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण १०६.०८ लाख (₹एक कोटी सहा लाख आठ 
हजार फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी), पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पिक 
निहाय व प्रवर्ग निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत 


निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे :- 
(₹ लाख) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अनुसूचित जमाती एकूण 
अंतर्गत पिके केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
कडधान्य ६४.०८ ४२.७२ १०६.८० 


२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्याचा ₹६४.०८ लाख (रुपये 
चौसष्ट लाख आठ हजार फक्त) निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१८-१९ करिता अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, 


७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 


जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 


(०१) (29) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 


(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ AYYI9) 


३३, अर्थसहाय्य 


तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला राज्य हिस्याचा ₹४२.७२ 
लाख (रुपये बेचाळीस लाख बहात्तर हजार फक्त) निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१८-१९ करिता 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, 


७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 


जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु -२०१८/प्र.क्र.9५/४ओ 


(०१) (२२) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके (राज्य हिस्सा ४०%) 
(२४०१ ५५६६) ३३, अर्थसहाय्य 


शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य 
हिस्याच्या ₹ १०६.८० लाख रक्कमेचे जिल्हा निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप करण्याकरीता संचालक 
(विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत जिल्हा निहाय वाटप 
करावयाचा निधी PEMS प्रणालीद्वारे विभागीय कृषी सह संचालकांमार्फत वितरीत करावा. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या ₹ १०६.८० लाख निधीचे विविध कार्यालयांच्या 
स्तरावर कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी आणि सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


. दि. १९/०५/२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य स्तरावर, कृषी 


आयुक्तालय स्तरावर, विभागीय स्तरावर व जिल्हास्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या समित्यांनी चालू वर्षी 
देखिल त्यांना विहीत केलेल्या जबाबदा-यांचे निर्वहन करावयाचे आहे तसेच, अभियान संचालक म्हणून 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांची नियुक्‍ती केलेली आहे. 


केंद्रिय कृषी मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनास सन २०१८-१९ करीता संदर्भाकित 
दि.०१ मे, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त मान्यतेनुसार तसेच, संदर्भाकित दि. ०९/०५/२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू वर्षी अभियानाकरीता मंजूर केलेल्या कृति 
आराखडयानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची 
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील, याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरुन 
अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी 
अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित करावे. 


उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी" या मोहिमेच्या संदर्भांकित दि.२७ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
तसेच, लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाबाबत (DBT) संदर्भाकित दि. १९ एप्रिळ, २०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयांन्वये कृषि विभागाच्या प्रचलित योजनांतर्गत विविध घटकांची अंमळबजावणी कशाप्रकारे करावी 
याबाबत मार्गदर्शक सूचना विहित केलेल्या आहेत. सदर दोन्ही शासन निर्णयातील सूचनांनुसार राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियानांतर्गत - अन्नधान्य पिकांच्या सर्व घटकांची अंमळबजावणी करण्यात यावी. 


. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी/तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी अभियानाकरीता लाभार्थ्यांची निवड 


करुन अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची यादी तालुका स्तरावर संकलित 
करावी. सदर यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नांव, गांव, सर्व/गट क्रमांक या बाबींसह, मोबाईल/दुरध्वनी क्रमांक, बँक 
खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. पैकी किमान एका बाबीची माहिती संकलित करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे 

पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु -२०१८/प्र.क्र.9५/४ओ 


अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषी 
विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची 
राहील. 

९. सदर लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी होतकऱ्यांच्या होतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रामाची प्रत्यक्ष 
तपासणी त्या-त्या गावातील कृषी सहायकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका कृषी 
अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषी सहायकांचे 
अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे उचित प्रमाण 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 


१०. या झासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 
निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रधान सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 


११. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि.०२ एप्रिल, २०१८ 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१२.सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१८११५०५१३८०१ असा आहे. हा Heat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Shrikant Chandrakant Andge 
nment Of Mahar =A 


Shrikant Pc 


25. 


mi 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
b93b4e4f2fcd87el 2fe19b8965025d482b 1 bee(fffaa62085c3 


400608८, 
C h a n d fa ka nt A n d e serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2ac3c19 
2e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 


Date: 2018.12.18 11:58:46 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति:- 

मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc Aa A  -0 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु -२०१८/प्र.क्र.9५/४ओ 


७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Aare, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४ओ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


